सन 2029-22 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून शासकीय दंत 
महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीडीएम-२०२१ /प्र.क्र.४२३/ प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : 99 जानेवारी, २०२२ 


वाचा : 9) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/ 
प्र.क्र. ८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
2) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 
३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/ 
प्र.क्र. २१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर जिल्हा यांचे पत्र 
क्र.जिनिसमुंड/जिवायो/प्रा.आ.२०२१-२२/२०२१/३९७, दिनांक ०१/६/२०२१ 
५) आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संवैशिवसं/ यंसाख-५/ शादंमवरु, मुंबई/ जिवायो २०२१-२२/१५३४५, 
दिनांक २१/१२/२०२१ 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्‍त नमूद दिनांक २१/१२/२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 

नियंत्रणाखालील शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे . 
सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये ७४,९८,२७८/- (अक्षरी 
चौ-याहत्तर लक्ष अठ्याण्णव हजार Vl अठ्ठ्याहत्तर फक्त) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात 
नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०२१/प्र.क्र .४२३/प्रशा-१ 


अ यंत्राचे नाव नग प्रती नग एकूण किंमत 
क्र. संख्या | अंदाजित 
किंमत 

१3 ल॑पटॉप 8 ६५००० २६०००० 
2 | डेस्कटॉप संगणक विथ प्रिंटर 8 (99400 २८६००० 
३ फोल्डेबल व्हिल चेअर १२ (9००० ८४००० 
४ | रेफ्रिजरेटर षु ३९००० १९५००० 
५ | इन्टाऑरल डेन्टलल एक्सरे मशिन विथ आरव्हिजी | a | 300000 300000 
६ | पल्प टेस्टर १ १०६५० १०६५० 
७ ।टेन्समशिन 9 ९५०० ९५०० 
८ शार्ट वेव्ह डायथर्मी मशिन १3 ६०००० ६०००० 
९ प्रिक्लिनिकल वर्क ear q (go(900 (go(goo 
१० | लंब मायक्रोमोटर २ ४११६० ८२२३२० 
११ | डेन्टल व्हायब्रटर | a | ६६७६ ६६७६ 
१२ स्टिम क्लिनर q ४२००० ४२००० 
१३ । नायट्स ऑक्साईड ऑक्सिजन इनहेलेडानल PSI | २ २७८३०० ५५६६०० 

मशिन 
१४ | ऑक्सिजन ई-टाईप सिलेंडर 8 ११८०० ४७२०० 
१५ | नायट्रस ऑक्साईड ई-टाईप सिलेंडर 8 ११८०० ४७२०० 
१६ । फॅन्टमहेड सिम्युलेटर युनिट विथ etd सिरीज ऐअर । १२ १००९४९ १२११३८८ 

रोटर कन्ट्रोळ, मायक्रोमोटर विथ अँसेसरीज 
१७ | हाय व्हॅक्युम MRM मशिन १२ २०००० २४०००० 
१८ | इन्स्ट्रमेंट सेट फॉर ऑस्टिओटांमी अन्ड बोन ग्राफटींग १ ३९२०० ३९२०० 
qe । ऑक्सिजन सिलेंडर स्टॅन्ड विथ फलोमिटर अन्ड । ४ ५०७४ २०२९६ 

अँसेसरीज 
२० | फुमिगेशन/फॉगर मशिन १ ३०००० ३०००० 
२१ । इन्स्ट्रमेटस किट जनरल सजिकल १ ८५९७७ ८५९७७ 
२२ । इन्स्ट्रमेट स्टरलायझर २ १६५२० ३३०४० 
२३ | ट्रकियोस्टामी इन्स्ट्रमेट किट २ ३९२०० ७८४०० 
२४ | निडल डिस्टोयर कटर अँन्ड बर्नर ८ ४००० ३२००० 
२५ Seo ल॑थ मठिन २ १४००० २८००० 
२६ | डेन्टल लंब मायक्रोमोटर विथ हॅन्डपीस २ १४४७७ २८९५४ 
२७ | Sco पॉलिशिंग os मशिन १ २५००० २५००० 
२८ | पेलेटल आर्च मॉडेल ट्रिमर १ १७००० १७००० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०२१/प्र.क्र .४२३/प्रशा-१ 


२९ | सजिकल ट्रालि A २९५०० १७७००० 
३० | आर्थीडोन्टीक रेकॉर्ड किपिंग कपबोर्ड नि २५१७७ १५१०६२ 
३१ | स्कैनर विथ ट्रान्स्फरंसी अँडॉप्टर १ ७९७७७ ७९७७७ 
३२ | आइडियल डेन्टयुलस मोडेल मोल्ड सेट ३ ४७५० १४२५० 
३३ | डेन्टल मॉडेल बेस WAR सेट ३ १२०० ३६०० 
38 इंटरप्रोक्‍्झिमल रेडयुकान किट १3 ५०००० ५०००० 
34 | thos अनकोरेजेस सिस्टीम q २८५००० २८५००० 
3६ एमऐआरपीई किट १3 २७9०००० २७०००० 
३७ वेईग मशिन La | 4ooo 4ooo 
३८ | अल्ट्रा वायलेट रुम स्टेरीलायझर स्टॅन्ड १ २९५०० २९५०० 
३९ लेझर प्रिंटर २ २६००० ५२००० 
go | वॉटर प्युरिफायर Ea | १७२९० १७२९० 
४१ | डेन्टलस्टुल ८ ८२६० ६६०८० 
४२ | इम्पलंट सजिकल किट १ २००००० २००००० 
४३ | गाईडेड बोन Romar किट (जीबीआर) ia | १६२७५० १६२७५० 
४४ | डेन्टल सर्वव्हर विथ ca 4 २२४७९ ११२३९५ 
४५ | SRT कार्व्हर्स षु २५९६ १२९८० 
४६ | क्राऊन रिमोव्हर 4 ८६१४ ४३०७० 
४७ । क्युरींग प्रेशर पॉट १ १८१७२ १८१७२ 
४८ | मायक्रो सर्वेव्हर १ ५०३२७ ५०३२७ 
४९ | ईचींग अन्ड पिकलिंग युनिट Le | ३२०९६ ३२०९६ 
Go | यॉर्को ब्लॉक कॅबिनेट (वॅक्स) १ ८५५५० ८५५५० 
५१ | बायनक्युलर मायक्रोस्कोप १ ५५४६० ५५४६० 
५२ | मानोक्युलर मायक्रोस्कोप १० २६३२० २६३२०० 
५३ | डिस्टील वोटर मशीन १ ९४४०० ९४४०० 
GY SCH चेअर २ १२५००० २५०००० 
पद BIS एच पी २ १३५००० २७७०००० 
५६ | पब्लिक अँड्रेस सिस्टिम १ ६५९१० ६५९१० 
५७ | अमालगॅमॅटोर १ ३३२०० ३३२०० 
GC इन्स्ट्रमेट otc १3 ४२००० ४२००० 
GQ एल सी डी प्रोजेक्टर 8 (92000 २८८००० 
go | आल ईन वन काम्प्युटर 8 ७२७७७ २९११०८ 
एकूण रक्‍कम ७४,९८,२७८ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०२१/प्र.क्र .४२३/प्रश्ञा-१ 


अटी :- 


Go 


. सदर CR व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा 


वार्षिक योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 


कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत 
कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे , तद॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 


वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो -फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन 
लि. मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 


पदनिर्मितीची आव्यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा 


करु THUR किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
शकतील अशा प्रकारची आहेत , असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित 
करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 


राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च 
केला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


sid शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 
शीर्षकाखाळील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०२१/प्र.क्र .४२३/प्रश्ञा-१ 


समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

११.समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची 
एकच निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी . 
अशा प्रकारे निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने 
आयुक्त(वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय , मुंबई यांनी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 

१२.रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापि एकापेक्षा अधिक संस्थांना आव्यक 
असणारी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अझा बाबींची खरेदी 
हाफकीन महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 

१३.संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय , 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
कार्यपध्दतीनुसार करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय , उद्योग उर्जा व 
कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (Gem ) 
पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


२. प्रस्तुत विषयी उपरोक्त यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात 
यावा. 
मागणी क्रमांक ओ-१५ 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण , प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
(३१) - जिल्हा योजना - मुंबई शहर 
(39(09) - रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १२७१) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, झासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग 
-२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

Ox सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११११५२५०८५९१३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०२१/प्र.क्र .४२३/प्रशा-१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.01.11 16:44:08 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर शोट्टी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) महालेखाकार - 9 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई 
) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई 
) जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर 

) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oc 


o~ 
es 


अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई 
७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८) निवासी अधिकारी, मुंबई 

९) निवडनस्ती (प्रशा-१) 


£33) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


